RNINo.MAHBIL/ 2009 / 35827 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ५ , अंक ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१९ /माघ ११-१७, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 


महापालिका मुख्यालय, सहावा मजला, नवीन इमारत , महापालिका मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

अधिसूचना 

क्रमांक एमओएम / १ ९ २१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ ” सन २०१५ या महाराष्ट्र अध्यादेश क्र . ५ च्या कलम ३( १) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , 
आयुक्त , बृहन्मुंबई महानगरपालिका याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिनस्त विविध खाते / विभागांमार्फत 
नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियतकालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय प्राधिकारी या बाबी खालील 
परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे. 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आवश्यक 


फी 


प्रथम 


लोकसेवांची 
सूची 


नियत 
कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिकारी 


कागदपत्रे 


अपिलीय 
अधिकारी 
( ७ ) 


द्वितीय 
अपिलीय 
अधिकारी 
( ८ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


जन्म प्रमाणपत्र 


३ दिवस 


देणे 


विहित 
नमुन्यातील 
अर्ज 


जन्म दाखला 
पहिली प्रत -निःशुल्क 
( पहिल्या २ जिवंत 
बालकांपर्यत व 


विभागीय वैद्यकीय 
आरोग्य अधिकारी 
( उप निबंधक ) 


विभागीय उप 
कार्यकारी आरोग्य 

अधिकारी 


कार्यकारी 
आरोग्य 
अधिकारी . 


फक्त बाळाच्या 
नातेवाईकांना 
नात्याच्या पुराव्यासाठी 
कागदपत्रे सादर करणे 
आवश्यक ) अधिक रु . २ / 
शोध शुल्क एकूण रु . २/ 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


( १ ) 


२ 


ते 


( १ ) 


( २ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार बुधवार , 

जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६ , २०१ ९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 
( शोध शुल्क फक्त पहिल्या 

प्रतीकरिता लागू ) 
जन्माच्या उता -यासाठी -रु .३१/ 
जन्म नोंदणीसाठी . 

१ दिवस ते २१ दिवस 


निःशुल्क 


२२ दिवस ते 


२ 


३ दिवस 


( 


विभागीय विभागीय उप कार्यकारी 
वैद्यकीय कार्यकारी आरोग्य 
आरोग्य आरोग्य अधिकारी 
अधिकारी अधिकारी 
( उप निबंधक ) 


३० 

दिवस 
रु . ११ / 
३१ दिवस ते १ वर्ष - 
रु .२३ / - ( प्रतिज्ञापत्रासह ) 
१ वर्षानंतर पुढे - रु . 
५५ / - ( न्यायालयीन 

आदेशासह ) 
मृत्यू प्रमाणपत्र विहित नमुन्यातील अर्ज मृत्यूच्या दाखल्याची पहिली प्रत 
देणे 

फक्त मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांना 

निःशुल्क ( मृत व्यक्तीच्या 
नातेवाईकांना नात्याच्या 
पुराव्यासाठी कागदपत्रे 
सादर करणे आवश्यक ) 
अधिक रु . २/ - शोध शुल्क 
एकूण ( शोध शुल्क फक्त 
पहिल्या प्रतीकरिता लागू ) 
पुढील प्रत्येक जादा प्रतीस 

रु .२० / 
मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांव्यतिरिक्त 
इतर कोणत्याही व्यक्तीस 

पहिल्या प्रतीसाठी रु .२२ / 
नंतरच्या प्रत्येक प्रतीस 

रु .२० / 
अंतीम संस्काराबाबतच्या उतारा 

रु .३१ / - प्रत्येक प्रतीस 
विवाह नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज विवाह दिनांकापासून ९ ० . 
प्रमाणपत्र देणे २. वास्तव्याचा पुरावा 

दिवसापर्यंत 
३. वयाचा पुराव 

विवाह नोंदणी शुल्क 
४. विवाहासाठी उपस्थित 

रु .५० / - अधिक 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र प्रशासकीय शुल्क रु . 
५. ९ ० दिवसांनंतर नोंदणी 

१०० / - एकूण रु .१५० / 
असल्यास स्वयंघोषणापत्र विवाहाच्या दिनांकापासून ९ ० 

दिवसापुढे परंतु १ वर्षापर्यंत 

विवाह नोंदणीशुल्क 
रु .५० / - अधिक 
प्रशासकीय शुल्क 
रु .१००/ - अधिक दंड 
रु .१०० / - एकुण 

रु .२५०/ 
विवाहाच्या दिनांकापासून १ 
वर्षानंतर 

विवाह नोंदणीशुल्क 


. 


للا 


३ दिवस 


विभागीय विभागीय उप कार्यकारी 
वैद्यकीय कार्यकारी आरोग्य 
आरोग्य आरोग्य अधिकारी 
अधिकारी अधिकारी 
( उप निबंधक ) 


. 


३ 


ते 


. 


४ 


३ दिवस 


उप 


३ दिवस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार बुधवार , जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
रु .५० / - अधिक 
प्रशासकीय शुल्क 
रु .१०० / - अधिक दंड 
रु .२०० / - एकुण 

रु .३५० / 
मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज दि . ३१.०३.२०१० पूर्वीच्या 

सहाय्यक 

करनिर्धारक 
उतारा देणे कालावधीसाठी प्रतिवर्ष रु .५१२ / 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
व दि . ०१.०४.२०१० पासून 

व संकलक व संकलक 
परिशिष्ट अ च्या प्रतिपृष्ठ 

(विभाग ( परिमंडळ) 
रु .११ / 

कार्यालय ) 
थकबाकी विहित नमुन्यातील अर्ज 

फी लागू नाही 

सहाय्यक उप 

करनिर्धारक 
नसल्याचा 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
दाखला देणे 

व संकलक व संकलक 
(विभाग ( परिमंडळ ) 

कार्यालय ) 
६ ( अ ) १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

फी लागू नाही १५ दिवस सहाय्यक 

उप 

करनिर्धारक 
दस्तऐवजाच्या २. थकबाकी नसल्याचा 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
आधारे दाखला 

व संकलक व संकलक 
मालमत्ता ३. दस्तऐवजाची प्रत 

(विभाग ( परिमंडळ ) 
हस्तांतरण नोंद ( खरेदी खत / बक्षीस पत्र / 

कार्यालय ) 
प्रमाणपत्र देणे वाटणीपत्र व इतर ) 
( ब ) १. विहित नमुन्यातील अर्ज फी लागू नाही १५ दिवस सहाय्यक उप 

करनिर्धारक 
वारसाहक्काने २. थकबाकी नसल्याचा 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
मालमत्ता दाखला 

व संकलक व संकलक 
हस्तांतरण नोंद ३. वारसा हक्क प्रमाणपत्र 

( विभाग ( परिमंडळ ) 
प्रमाणपत्र देणे 

कार्यालय ) 
नव्याने कर १.विहित नमुन्यातील अर्ज फी लागू नाही 

सहाय्यक उप 

करनिर्धारक 
आकारणी २.भोगवटा प्रमाणपत्र 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
व संकलक व संकलक 
( विभाग ( परिमंडळ ) 

कार्यालय ) 
पुनःकर विहित नमुन्यातील अर्ज 

फी लागू नाही १५ दिवस सहाय्यक 

उप 

करनिर्धारक 
आकारणी 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
व संकलक व संकलक 
(विभाग ( परिमंडळ ) 

कार्यालय ) 
कराची विहित नमुन्यातील अर्ज 

फी लागू नाही 

सहाय्यक उप 

करनिर्धारक 
मागणीपत्र 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
तयार करणे 

व संकलक व संकलक 
( विभाग ( परिमंडळ ) 

कार्यालय ) 
१० उप १.विहित नमुन्यातील अर्ज फी लागू नाही 

सहाय्यक 
उप 

करनिर्धारक 
विभागांमध्ये २.थकबाकी नसल्याचा 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
मालमत्ता दाखला 

व संकलक व संकलक 
विभाजन ३.मालकी हक्काची 

( विभाग ( परिमंडळ ) 
कागदपत्रे ( खरेदीखत , 

कार्यालय ) 
वाटणीपत्र , बक्षीसपत्र इ . ) 


७ 


१५ दिवस 


८ 


९ 


३ दिवस 


१५ दिवस 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 


४ 


( १ ) 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
मालमत्ता पाडणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज फी लागू नाही 

१५ दिवस सहाय्यक उप 

करनिर्धारक 
व पुन: बांधणी २. थकबाकी नसल्याचा 

करनिर्धारक करनिर्धारक व संकलक 
कर आकारणे दाखला 

व संकलक व संकलक 
( विभाग ( परिमंडळ ) 

कार्यालय ) 
झोन दाखला १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

प्रचलित दर 

७ दिवस संबंधीत नगर उप प्रमुख 

संबंधित उप 
देणे २. ७/१२ उतारा/सिटी 

रचनाकार नगर 

प्रमुख 
सर्वे उतारा 

/ सहाय्यक रचनाकार अभियंता 
३.मोजणी नकाशा /सिटी 

अभियंता ( विकास ( विकास 
सर्वे नकाशा 

( विकास आराखडा 

नियोजन ) 
नियोजन ) पुनर्रचना )/ 

संबंधीत 
कार्यकारी 
अभियंता 
( विकास 

नियोजन ) 
बांधकाम १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

प्रचलित दर ६० दिवस संबंधीत 

संबंधीत उप प्रमुख 
परवाना देणे २. वास्तुविशारदाचा 

कार्यकारी प्रमुख 

अभियंता 
दाखला 

अभियंता अभियंता ( विकास 
३.मालकी हक्काची 

( इमारत ( इमारत नियोजन ) 
कागदपत्रे 

प्रस्ताव ) प्रस्ताव ) 
४.बांधकाम आराखडा 


१३ 


१७ 


७ दिवस 


उप प्रमुख 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उप आयुक्त 
( अग्निशमन 


अग्निशमन 
अधिकारी 


दलाचा 


पदभार 
असलेले ) 


अग्निशमन ना - १.विहित नमुन्यातील अर्ज प्रती चौरस मीटर रुपये १ ९ /- व 
हरकत दाखला २.थकबाकी नसल्याचा कमीत कमी रुपये ९ ५,००० / 
देणे दाखला 

(टिप : प्रतिवर्षी १ एप्रिल रोजी 
( अ) २४ मीटर ३.वास्तुशिल्पकार यांचा सध्या असलेल्या फी मध्ये १० 
पेक्षा कमी अर्ज 

टक्के वाढ करण्यात येते ) 
उचीच्या 

४.आग प्रतिबंधक 
इमारतींना उपाययोजनांबाबतची 
अग्निसुरक्षितता रुपरेषा 

५.कॅपिटेशन फी 
अग्निप्रतिबंध 


व 


बाबतचे ना 


हरकत 


प्रमाणपत्र 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उप आयुक्त 
( अग्निशमन 


दलाचा 


( ब) २४ मीटर १.विहित नमुन्यातील अर्ज प्रती चौरस मीटर रुपये ३५ /-व कामकाजाचे उप प्रमुख 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा कमीत कमी रुपये १,७५,००० / 

-७दिवस अग्निशमन 
जास्त व ७० दाखला ( टिपः प्रतिवर्षी १ एप्रिल रोजी 

अधिकारी 
मीटर पेक्षा ३.वास्तुशिल्पकार यांचा सध्या असलेल्या फी मध्ये १० 
कमी उंचीच्या अर्ज 

टक्के वाढ करण्यात येते ) 
इमारतींना ४.आग प्रतिबंधक 
अग्निसुरक्षितता उपाययोजनांबाबतची 

रुपरेषा 
अग्निप्रतिबंध ५.कॅपिटेशन फी 


पदभार 
असलेले ) 


व 


बाबतचे ना 


हरकत 


( १ ) 


६ 


( ७ ) 


( ८ ) 


( क ) २४ मीटर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( २ ) 

( ४ ) 

( ६ ) 
प्रमाणपत्र ( बांध 
कामाचे 

एकूण 
क्षेत्रफळ ५००० 
चौ.मी. किंवा 
त्यापेक्षा कमी 
असल्यास ) 

१.विहित नमुन्यातील अर्ज प्रती चौरस मीटर रुपये ३५ / -व कामकाजाचे प्रमुख 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा कमीत कमी रुपये १,७५,००० / 

७ दिवस 

अग्निशमन 
जास्त व ७० दाखला (टिप : प्रतिवर्षी १ एप्रिल रोजी 

अधिकारी 
मीटर पेक्षा ३.वास्तुशिल्पकार यांचा सध्या असलेल्या फी मध्ये १० 
कमी उचीच्या अर्ज 

टक्के वाढ करण्यात येते ) 
इमारतींना ४.आग प्रतिबंधक 
अग्निसुरक्षितता उपाययोजनांबाबतची 

रुपरेषा 
अग्निप्रतिबंध ५.कॅपिटेशन फी 
बाबतचे ना 
हरकत 
प्रमाणपत्र 
( बांधकामाचे 
एकूण क्षेत्रफळ 
५००० 

चौ . 

.मी . 
किंवा त्यापेक्षा 


उप आयुक्त अतिरिक्त 
( अग्निशमन आयुक्त 
दलाचा ( अग्निशमन 
पदभार 

दलाचा 
असलेले ) पदभार 

असलेले ) 


व 


- 


जास्त 


असल्यास ) 


कामकाजाचे प्रमुख 


उप आयुक्त अतिरिक्त 


( अग्निशमन आयुक्त 


अग्निशमन 
अधिकारी 


दलाचा 


( अग्निशमन 


दलाचा 


( ड) ७० मीटर १.विहित नमुन्यातील अर्ज प्रती चौरस मीटर रुपये ३५ /-व 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा कमीत कमी रुपये १,७५,०००/ 

-७दिवस 
जास्त उंचीच्या दाखला 

(टिप : प्रतिवर्षी १ एप्रिल रोजी 
इमारतींना ३.वास्तुशिल्पकार यांचा सध्या असलेल्या फी मध्ये १० 
अग्निसुरक्षितता अर्ज 

टक्के वाढ करण्यात येते ) 
४.आग प्रतिबंधक 
अग्निप्रतिबंध उपाययोजनांबाबतची 

रुपरेषा 
हरकत ५.कॅपिटेशन फी 


पदभार 
असलेले ) 


पदभार 


असलेले ) 


बाबतचे ना 


प्रमाणपत्र 


१८ 


उप आयुक्त 


कामकाजाचे उप प्रमुख 
१५ दिवस अग्निशमन 

अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन ( अग्निशमन 
अधिकारी दलाचा 


पदभार 


अर्ज 


असलेले ) 


अग्निशमन ना - १.विहित नमुन्यातील अर्ज 
हरकत दाखला २.थकबाकी नसल्याचा 
देणे 

दाखला 
( अ) २४ मीटर ३.वास्तुशिल्पकार यांचा 
पेक्षा कमी 
उंचीच्या ४.अग्निशमन यंत्रणा 
इमारतींना उभारणी केल्याचे 
अग्निसुरक्षिता प्रमाणपत्र 
व अग्निप्रतिबंध ५.लायसन्स एजन्सी यांचे 
बाबतचे 

नमुना - अ प्रमाणपत्र 

६.विकासक / सोसायटी 
हरकत यांचे अग्निशमन यंत्रणा 
प्रमाणपत्र सुस्थितीत ठेवण्याचे 

हमीपत्र . 


भोगवटा ना 


६ 


( १ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


१५ दिवस 


प्रमुख 

उप आयुक्त 
अग्निशमन ( अग्निशमन 
अधिकारी 

पदभार 
असलेले ) 


दलाचा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 
( ब) २४ मीटर १.विहित नमुन्यातील अर्ज 

कामकाजाचे उप प्रमुख 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा 

अग्निशमन 
जास्त व ७० दाखला 

अधिकारी 
मीटर पेक्षा ३.वास्तुशिल्पकार यांचा 
कमी उंचीच्या अर्ज 
इमारतींना ४.अग्निशमन यंत्रणा 
अग्निसुरक्षितता उभारणी केल्याचे 

प्रमाणपत्र 
अग्निप्रतिबंध ५.लायसन्स एजन्सी यांचे 
बाबतचे 

नमुना - अ प्रमाणपत्र 
भोगवटा ना ६.विकासक सोसायटी 
हरकत 

यांचे अग्निशमन यंत्रणा 
प्रमाणपत्र सुस्थितीत ठेवण्याचे 
( बांधकामाचे हमीपत्र . 


7 व 


एकूण क्षेत्रफळ 
५००० चौ.मी. 


किंवा त्यापेक्षा 
कमी 
असल्यास ) 


कामकाजाचे प्रमुख 

अग्निशमन 
अधिकारी 


१५ दिवस 


उप आयुक्त अतिरिक्त 
( अग्निशमन आयुक्त 
दलाचा ( अग्निशमन 
पदभार दलाचा 
असलेले ) 
पदभार 

असलेले ) 


( क ) २४ मीटर १.विहित नमुन्यातील अर्ज 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा 
जास्त व ७० दाखला 
मीटरपेक्षा कमी ३.वास्तुशिल्पकार यांचा 
उंचीच्या अर्ज 
इमारतींना ४.अग्निशमन यंत्रणा 
अग्निसुरक्षितता उभारणी केल्याचे 
व 

प्रमाणपत्र 
अग्निप्रतिबंध ५.लायसन्स एजन्सी यांचे 
बाबतचे 

नमुना - अ प्रमाणपत्र 
भोगवटा ना 

६.विकासक / सोसायटी 
हरकत 

यांचे अग्निशमन यंत्रणा 
प्रमाणपत्र सुस्थितीत ठेवण्याचे 
( बांधकामाचे हमीपत्र . 


एकूण क्षेत्रफळ 
५००० चौ.मी. 


किंवा त्यापेक्षा 


जास्त 


असल्यास ) 


उप आयुक्त अतिरिक्त 


कामकाजाचे प्रमुख 

अग्निशमन 
अधिकारी 


( अग्निशमन आयुक्त 


दलाचा 


( अग्निशमन 


दलाचा 


पदभार 
असलेले ) 


( ड ) ७० मीटर १.विहित नमुन्यातील अर्ज 
किंवा त्यापेक्षा २.थकबाकी नसल्याचा 
जास्त उंचीच्या दाखला 
इमारतींना ३.वास्तुशिल्पकार यांचा 
अग्निसुरक्षितता अर्ज 

४.अग्निशमन यंत्रणा 
अग्निप्रतिबंध उभारणी केल्याचे 
बाबतचे 

प्रमाणपत्र 
भोगवटा ना 

५.लायसन्स एजन्सी यांचे 
हरकत 

नमुना - अ प्रमाणपत्र 


पदभार 
असलेले ) 


व 


७ 


( १ ) 


६ 


( ७ ) 


( ८ ) 


प्रमाणपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
६.विकासक / सोसायटी 
यांचे अग्निशमन यंत्रणा 
सुस्थितीत ठेवण्याचे 

हमीपत्र . 
व्यापार योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर कामकाजाचे विभागीय 
व्यवसाय / साठा 

निश्चित केलेले दर 

७ दिवस 

अग्निशमन 
करणेसाठी ना 

अधिकारी 


१ ९ 


उप प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


हरकत 


प्रमाणपत्र 


२० 


निरंक 


अनुज्ञापन खाते योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 
अंतर्गत ना 
हरकत 
प्रमाणपत्र 
( अ ) 

क्षेत्रफळ 


कामकाजाचे सहाय्यक 
७ दिवस विभागीय 

अग्निशमन 
अधिकारी 


विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उप प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


५० चौ.मी. 


उप प्रमुख 


कामकाजाचे विभागीय 
७ दिवस 

अग्निशमन 
अधिकारी 


अग्निशमन 
अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


पेक्षा कमी 
( ब ) क्षेत्रफळ ५० योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 
चौ.मी. ते २०० 
चौ.मी. 
( क ) क्षेत्रफळ योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 
२०० चौ.मी. ते 
५०० चौ.मी. 
( ड ) ज्वलनशील योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 


उप प्रमुख 


अग्निशमन 
अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


कामकाजाचे विभागीय 
७ दिवस 

अग्निशमन 

अधिकारी 
कामकाजाचे उप प्रमुख 
७ दिवस 

अग्निशमन 
अधिकारी 


द्रव पदार्थ 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उपायुक्त 
( म.ख.खा. ) 


ज्यांचे फ्लॅश 
पॉईट २३ 
पेक्षा कमी 
आहे, फटाके व 
विषारी पदार्थ 


२१ 


आरोग्य खाते योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 


अंतर्गत ना 


७ दिवस 


कामकाजाचे केंद्र अधिकारी सहाय्यक 

| वरिष्ठ केंद्र विभागीय 
अधिकारी अग्निशमन 

अधिकारी 


विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


हरकत 


प्रमाणपत्र 


( अ ) क्षेत्रफळ 
५० चौ.मी. 
पेक्षा कमी किंवा 
१ ते २ 
एल.पी.जी. 


सिलेंडर वापरा 
करिता 
( ब ) क्षेत्रफळ ५० योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 
चौ.मी. ते ५०० 
चौ.मी. किंवा २ 
पेक्षा जास्त ते 


कामकाजाचे सहाय्यक 
७ दिवस 

विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


विभागीय 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उप प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


१० 


एल.पी.जी. 
सिलेंडर 


८ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 

कामकाजाचे विभागीय 
७ दिवस 

अग्निशमन 
अधिकारी 


( ७ ) 


( ८ ) 


( २ ) 
( क ) क्षेत्रफळ 
५०० चौ.मी. 
पेक्षा जास्त 
किंवा १० ते 
२० 
एल.पी.जी. 
सिलेंडर 


उप प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


( ड ) २० पेक्षा 


योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज निरंक 


जास्त 


कामकाजाचे उप प्रमुख 
७ दिवस 

अग्निशमन 
अधिकारी 


प्रमुख 
अग्निशमन 
अधिकारी 


उपायुक्त 
( म.ख.खा. ) 


एल.पी.जी. 


सिलेंडर वापरा 
करिता 


२२ 


नवीन नोंदणी 


कागदपत्रांची यादी 


कामगारां शुल्क 


प्रमाणपत्र 
( प्रपत्र अ ) 


www.mcgm.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध 
आहे . 


दुसरा स्तर 


११ ते 


.५१ ते 


१०१ ते 


२३ 


नवीन नोंदणी 
प्रमाणपत्राचे 
नुतनीकरण 
( प्रपत्र ब ) 


१. प्रपत्र ब 
२. पॅन कार्ड 
३. नोंदणी प्रमाणपत्र 


घन एकूण 

कागदपत्राची पहिला स्तर विभागीय उप विभागीय 
ची कचरा पुर्तता निरीक्षक 

प्रमुख 

सहाय्यक 
संख्या आकार केलेली ( दुकाने व निरीक्षक 

आयुक्त 
असल्यास 
निरंक 

आस्थापना ) ( दुकाने व 
१२० ३६० ४८० 
त्वरीत 

आस्थापना ) 
१ ते ५ ३६० १०८० १४४० 

अन्यथा १५ वरिष्ठ 
६ ते १० ७२० २११० २८८० दिवसचा निरीक्षक 

कालावधी 
१२०० ३६०० ४८०० 

( दुकाने व 

कागपत्रांच्या आस्थापना ) 
२० 

पुर्ततेसाठी 
२१ ते २४०० ७२०० ९ ६०० 

दिला जातो 
५० 

पुर्तता 
४२०० १२६०० १६८०० केल्यावर 
१०० 

त्वरीत 
५४०० १६२०० २१६०० 
जास्त 
संस्करण शुल्क ( Processing 

संगणक पहिला स्तर 

विभागीय उप विभागीय 
fess ) रु . २०० फक्त प्रथम नोंदणी निरीक्षक 

प्रमुख सहाय्यक 
आस्थापना नोंदणीकरिता क्रमांक ( दुकाने व निरीक्षक 

आयुक्त 
टाकल्यावर आस्थापना) ( दुकाने व 
व नुतनीकरण दुसरा स्तर आस्थापना ) 
शुल्क 

वरिष्ठ 
भरल्यावर निरीक्षक 
त्वरीत ( दुकाने व 

( आस्थापना) 
रु . १२० / 

कागदपत्राची पहिला स्तर विभागीय उप विभागीय 

पुर्तता निरीक्षक प्रमुख सहाय्यक 
केलेली ( दुकाने व निरीक्षक 

आयुक्त 
असल्यास आस्थापना ) ( दुकाने व 
त्वरीत 

आस्थापना ) 
अन्यथा १५ वरिष्ठ 
दिवसांचा निरीक्षक 
कालावधी ( दुकाने व 
कागपत्रांच्या आस्थापना ) 
पुर्ततेसाठी 
दिला जातो 
पुर्तता 
केल्यावर 
त्वरीत 


२४ 


नोंदणी प्रमाण | कागदपत्रांची यादी 
पत्रातील बदल www.mcgm.gov.in या 
( प्रपत्र ई ) 

संकेत स्थळावर उपलब्ध 
आहे. 


दुसरा स्तर 


10 


( १ ) 


२५ 


दुय्यम नोंदणी 


१. अर्ज 


प्रमाण पत्र 


दुसरा स्तर 


२६ 


१. अर्ज 


२७ 


तक्रार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) ( ७ ) ( ८ ) 
रु . २० / 

कागदपत्राची पहिला स्तर विभागीय उप विभागीय 
२. पॅन कार्ड 

पुर्तता निरीक्षक 

प्रमुख सहाय्यक 
केल्यावर ७ ( दुकाने व 

निरीक्षक 

आयुक्त 
दिवसात आस्थापना ) ( दुकाने व 

आस्थापना ) 
वरिष्ठ . 
निरीक्षक 
( दुकाने व 

आस्थापना ) 
नोंदणी 

कागदपत्राची पहिला स्तर विभागीय उप विभागीय 
प्रमाणपत्र रद्द २. पॅन कार्ड 

पुर्तता निरीक्षक 

प्रमुख सहाय्यक 
करण्याबाबत ३. नोंदणी प्रमाणपत्र ज्या 

केल्यावर ( दुकाने व निरीक्षक 

आयुक्त 
वर्षात रद्द करावयाचे आहे 

१५ 

आस्थापना ) ( दुकाने व 
त्या वर्षाचे नुतनरकरण 

दिवसात दुसरा स्तर - 

आस्थापना ) 
आवश्यक आहे 

वरिष्ठ 
निरीक्षक 
( दुकाने व 

आस्थापना ) 
अर्ज 

तक्रारीच्या पहिला स्तर विभागीय उप विभागीय 
स्वरुपा निरीक्षक 

प्रमुख सहाय्यक 
प्रमाणे ( दुकाने व निरीक्षक 

आयुक्त 
किमान १५ आस्थापना ) ( दुकाने व 
दिवस आणि दुसरा स्तर आस्थापना ) 
जास्तीत वरिष्ठ 
जास्त ३ 

निरीक्षक 
महिने ( दुकाने व 

आस्थापना ) 
१.विहित नमुन्यातील अर्ज छाननी शुल्क रु . २०० / - + १५ दिवस सहायक 

कार्यकारी उप जल 
जोडणी देणे २. मालकी हक्क प्रचलित जल आकार 

अभियंता अभियंता अभियंता 
कागदपत्रे नियमावलीनुसार सुरक्षा अनामत 

( जलकामे ) ( जलकामे ) ( परिमंडळीय ) 
३.थकबाकी नसल्याचा रक्कम व जल मापक बसविण्याचे 

विभाग 
दाखला शुल्क + महानगरपालिकेच्या 

कार्यालय 
हद्दीमधील प्रत्यक्ष जलजोडणी 
करण्याचे व रस्ता चर दुरुस्ती शुल्क 
+ करनिर्धारणाबाबतचे प्रत्येक 
झोपडपट्टीमागे रु . १०० / 

अधिदान ( फक्त झोपडपट्टीसाठी ) 
प्लंबर परवाना | १.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर १५ दिवस प्रशासकीय 

उप जल जल 
२.थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर 

अधिकारी अभियंता अभियंता 
दाखला 

( जल (नि.व नि . ) 

अभियंता) 
प्लंबर परवाना १.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर १५ दिवस प्रशासकीय 

उप जल जल 
नुतनीकरण २.शैक्षणिक अर्हतेबाबतचे निश्चित केलेले दर 

अधिकारी अभियंता अभियंता 
करणे प्रमाणपत्र 

( जल (नि.व नि . ) 
३.थकबाकी नसल्याचा 

अभियंता ) 


२८ 


नवीन नळ 


-- 


२ ९ 


३० 


दाखला 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 


१० 


( १ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६ , २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 
मालकी हक्कात १. विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 

७ दिवस 

प्रशासकीय 
बदल करणे २. मालकी हक्क कागदपत्रे निश्चित केलेले दर 

अधिकारी 
३. थकबाकी नसल्याचा 

( जलकामे ) 


३१ 


सहाय्यक 
अभियंता 
( जलकामे ) 


कार्यकारी 
अभियंता 
( जलकामे ) 


दाखला 


३२ 


नळजोडणी 
आकारामध्ये 
बदल करणे 


१.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
२.थकबाकी नसल्याचा 

निश्चित केलेले दर 


१५ दिवस दुय्यम 

अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


सहाय्यक 
अभियंता 
( जलकामे ) 


कार्यकारी 
अभियंता 
( जलकामे ) 


दाखला 


३३ . 


७ दिवस 


१.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
२.थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर 


तात्पुरते 
कायमस्वरुपी 
नळजोडणी 
खंडीत करणे 


कनिष्ठ 
अभियंता 
( जलकामे ) 
परिरक्षण 


सहाय्यक 
अभियंता 
( जलकामे ) 


कार्यकारी 
अभियंता 
( जलकामे ) 


दाखला 


३४ 


पुनःजोडणी 
करणे 


१.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
२.थकबाकी नसल्याचा 

निश्चित केलेले दर 


१५ दिवस 


जलमापक 
पर्यवेक्षक 


दाखला 


प्रशासकीय 

सहाय्यक 
अधिकारी अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 
सहाय्यक 

कार्यकारी 
अभियंता अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 


३५ 


वापरामध्ये 


१.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
२.थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर 


बदल करणे 


१५ दिवस दुय्यम 

अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


दाखला 


३६ 


पाणी देयक 
तयार करणे 


१.विहित नमुन्यातील अर्ज महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
२.थकबाकी नसल्याचा निश्चित केलेले दर 


३ दिवस 


जलमापक 
पर्यवेक्षक 


दाखला 


३७ 


७ दिवस 


नादुरुस्त मिटर विहित नमुन्यातील अर्ज 
तक्रार करणे 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


जलमापक 
पर्यवेक्षक 


प्रशासकीय सहाय्यक 
अधिकारी अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 
प्रशासकीय 

सहाय्यक 
अधिकारी अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 
सहाय्यक 

कार्यकारी 
अभियंता अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 


३८ 


अनधिकृत नळ विहित नमुन्यातील अर्ज 


७ दिवस 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


जोडणी तक्रार 


दुय्यम 
अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


३ ९ 


पाण्याची दबाव विहित नमुन्यातील अर्ज 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


३ दिवस 


क्षमता तक्रार 


दुय्यम 
अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


सहाय्यक 

कार्यकारी 
अभियंता अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 


४० 


पाण्याची विहित नमुन्यातील अर्ज 
गुणवत्ता तक्रार 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


३ दिवस 


दुय्यम 
अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


सहाय्यक 

कार्यकारी 
अभियंता अभियंता 
( जलकामे ) ( जलकामे ) 


४१ 


थकबाकी 


विहित नमुन्यातील अर्ज 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


३ दिवस 


नसल्याचा 


दुय्यम 
अभियंता 
( जलकामे ) 
वितरण 


सहाय्यक 
अभियंता 
( जलकामे ) 


कार्यकारी 
अभियंता 
( जलकामे ) 


दाखला देणे 


४२ 


मंडपासाठी ना 


७ दिवस 


१.योग्य प्रकारे भरलेले 
अर्ज 
२.रस्ता पुनर्स्थापन करार 


महानगरपालिकेच्या स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


हरकत 


सहा. 
अभियंता 
( परिरक्षण) 


संबंधित 
विभागाचे 


संबंधित 
परिमंडळीय 
उपायुक्त 


प्रमाणपत्र 


सहायक 
आयुक्त 


११ 


( १ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


४३ 


उप प्रमख 
अभियंता 
( वाहतूक ) 


कार्यकारी 
अभियंता 
( वाहतूक व 
समन्वयक 
वाहतूक 
नियोजन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 
रस्ते नियमित / १. वास्तुशास्त्रज्ञ अथवा रु .८३० / - प्रति कॅडेस्ट्रलर सर्वे नं . सर्व सहाय्यक 
प्रस्तावित नागरीक यांचा अर्ज 

कागदपत्रांची अभियंता 
रेषाबाबतचे २. भूखंड नकाशा ( ब्लॉक 

पुर्तता ( वाहतूक व 
अभिप्राय प्लॅन ) स्थळदर्शक नकाशा 

केल्यावर ८ समन्वयक / 
( लोकेशन प्लॅन ) ( ३ कॉपी ) 

कार्यालयीन वाहतूक 
स्केल ( १ : ५०० ) 

दिवस नियोजन ) 
( १ : ४००० ) 
२. विकास नियोजन 
अभिप्राय ( डी.पी.रिमार्क ) 
३. नगर भूमापन नकाशा 

( सी.टी.एस. प्लॅन ) 
दिवाबत्ती १. वास्तुशास्त्रज्ञ यांचा अर्ज रु .८३० / - प्रति अभिप्राय सर्व कार्यकारी 
अभिप्राय भूखंड नकाशा (ब्लॉक 

कागदपत्रांची अभियंता 
प्लॅन ) स्थळदर्शक नकाशा 

पुर्तता ( वाहतूक व 
( लोकेशन प्लॅन ) ( ३ कॉपी ) 

केल्यावर ८ समन्वयक 
2.नगर भूमापन 

कार्यालयीन वाहतूक 
अभिप्राय (सिटी सर्व्ह 

दिवस नियोजन ) 
रिमार्क ) 
3. विकास नियोजन 
अभिप्राय ( डी.पी.रिमार्क ) 
4. रस्तारेषा आखणी 
नकाशा ( डिमार्केशन प्लॅन ) 
5. मंजूर नकाशाची प्रत व 


४४ 


उप प्रमुख 
अभियंता 
( वाहतूक ) 


प्रमुख 
अभियंता 
( रस्ते व 
वाहतूक ) 


पत्र 


४५ 


उप प्रमुख 


प्रमुख 


अभियंता 


अभियंता 
( वाहतूक ) 


( रस्ते व 


खाजगी 

१. वास्तुशास्त्रज्ञ यांचा अर्ज प्रथम ५० वाहनांपर्यंत रु . ८०७० / - सर्व कार्यकारी 
सरकारी २. भूखंड नकाशा (ब्लॉक तदनंतर प्रत्येक ५० वाहनांसाठी कागदपत्रांची अभियंता 
भुखंडावरील प्लॅन) व स्थळदर्शक नकाशा किंवा त्याच्या भागांसाठी रु. पुर्तता ( वाहतूक व 
प्रस्तावित ( लोकेशन प्लॅन ) १६३० / 

केल्यावर समन्वयक 
वाहनतळ ३. इमारतीचे व 

१५ वाहतूक 
अभिन्यास इमारतीमधील वाहनतळाचे 

कार्यालयीन नियोजन ) 
अभिप्राय नकाशे 

दिवस 


वाहतूक ) 


४६ 


७ दिवस 


विभागीय 


विभागीय 


प्रभाव्य असलेली शुल्कसूची / 
परिपत्रकानुसार 


परिमंडळीय 
उप आयुक्त 


सहाय्यक 


सहाय्यक 
आयुक्त 


उद्यान 
अधीक्षक 


मैदाने भाड्याने १. अर्ज 
देणे ( धार्मिक २. स्थळदर्शक नकाशा 
कार्यक्रमाकरिता ३. पोलिस विभागाची 
| राष्ट्रपुरुषांची नाहरकत 
जयंती ४. आवश्यक असल्यास 
पुण्यतिथी/ अग्निशमन दलाची 
क्रीडा स्पर्धा, नाहरकत 
सार्वजनिक ) 
सभा याकरिता 


४७ 


वृक्षांची छाटणी १. अर्ज 

प्रभाव्य असलेल्या परिपत्रकानुसार ७ दिवस 
करणे 

२. वृक्षाचे फोटो 
३. अर्जदाराचे आधार कार्ड 


विभागीय 
सहाय्यक 
उद्यान 
अधीक्षक 


परिमंडळीय उद्यान 
उप उद्यान अधीक्षक 
अधीक्षक विभागीय 


सहाय्यक 
आयुक्त 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -३ 


१२ 


( १ ) 


( ७ ) 


( ८ ) 


४८ 


उद्यान 
अधीक्षक 


उप आयुक्त 
( आ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१- फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 
वृक्षांची कापणी १. विहीत नमुन्यातील अर्ज प्रक्रिया शुल्क रु . ६००० प्रती ४५ दिवस | परिमंडळ उप 
२. वृक्षाचे फोटो वृक्ष 

उद्यान 
३. स्थळदर्शक नकाशा अनामत रक्कम 

रु .६००० प्रती 

अधीक्षक 
४. मालकाचे नाहरकत वृक्ष 
वृक्ष पुनरेपित ५. झाडांचा तपशील 

शुल्क - रु . ६००० प्रती 
करणे 

६. हमीपत्र 
७. अर्जदाराचे आधार कार्ड 

अनामत रक्कम रु .१०००० 


.व्य . ) 


प्रक्रिया शुल्क 
वृक्ष 


प्रती वृक्ष 


४ ९ 


नवीन परवाना 
मिळणे 


१५ दिवस 


१. ओळखपत्र 
२. जागा मालकीचा 


व्यवसाय व साठेनुसार क्षेत्रफळ 
किंवा एकूण किलो किंवा लिटर 
नुसार महानगरपालिका स्तरावर 
निश्चित केलेले दर 


विभागीय 
सहाय्यक 
आयुक्त 


परीमंडळीय 
उपायुक्त 


अनुज्ञापन 
खात्याशी 
संबंधित 
अतिरिक्त 


परवाना 


३. व्यवसाय अस्तित्वात 


आयुक्त 


असल्याचा पुरावा 
४. अनुसुची एम च्या भाग 
१ मधील वस्तुच्या 
साठयासाठी अनुज्ञापन 
अर्ज सादर करतेवेळी 
विस्फोटक नियंत्रण 
खात्याची ना - हरकत 
प्रमाणपत्र 
५. हमीपत्र - क्षतिपूर्ती 
बंधपत्र 


५० 


तात्काळ 


CRE 


वरिष्ठ विभागीय 
निरीक्षक 

सहाय्यक 
( अनुज्ञापन ) आयुक्त 


५१ 


७ दिवस 


विभागीय 


परवान्याचे १. योग्य प्रकारे ऑनलाईन व्यवसाय व साठेनुसार क्षेत्रफळ 
नुतनीकरण भरलेले अर्ज 

किंवा एकूण किलो किंवा लिटर 
नुसार महानगरपालिका स्तरावर 

निश्चित केलेले दर 
परवाना 

१. योग्य प्रकारे ऑनलाईन परवाना हस्तांतरण फी व अनामत 
हस्तांतरण भरलेले अर्ज 

रक्कम 
२. परवानाधारकाचे 
नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा 

वारसा हक्काने 
परवाना दुय्यम १. ओळखपत्र 

निश्चित केलेली फी 
प्रत 


परीमंडळीय 
उपायुक्त 


सहाय्यक 
आयुक्त 


अनुज्ञापन 
खात्याशी 
संबंधित 
अतिरिक्त 


आयुक्त 


५२ 


३ दिवस 


विभागीय 


परिमंडळीय 
उपायुक्त 


२. अर्ज 


वरिष्ठ 
निरीक्षक 
( अनुज्ञापन ) 
वरिष्ठ 
निरीक्षक 
( अनुज्ञापन ) 


सहाय्यक 
आयुक्त 
विभागीय 


५३ 


७ दिवस 


परिमंडळीय 
उपायुक्त 


सहाय्यक 
आयुक्त 


- 


१५ दिवस 


परिमंडळीय 


व्यवसायाचे नाव १. योग्य प्रकारे ऑनलाईन निश्चित केलेली फी 
बदलणे भरलेले अर्ज 

२. नावामध्ये दुरुस्ती 
केल्याबाबत सक्षम प्राधिका 

यांनी दिलेले प्रमाणपत्र 
व्यवसाय १. योग्य प्रकारे ऑनलाईन व्यवसाय व साठेनुसार क्षेत्रफळ 
बदलणे भरलेले अर्ज 

किंवा एकूण किलो किंवा लिटर 
२. अग्निशमन दलाची 

नुसार महानगरपालिका स्तरावर 
नाहरकत प्रमाणपत्र निश्चित केलेले दर 
परवाना १. योग्य प्रकारे ऑनलाईन निश्चित केलेली फी 
धारक 

भरलेले अर्ज 
भागीदाराचे २. संघटनेचा मसुदा 
नाव बदलणे 

Memorandum of 
Association ) 


वरिष्ठ 
निरीक्षक 
( अनुज्ञापन ) 


विभागीय 
सहाय्यक 
आयुक्त 


उपायुक्त 


५५ 


७ दिवस 


परिमंडळीय 


वरिष्ठ 
निरीक्षक 
( अनुज्ञापन ) 


विभागीय 
सहाय्यक 
आयुक्त 


उपायुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 


१३ 


ते 


५६ 


भागीदाराच्या 


७ दिवस 


परिमंडळीय 


संख्येत बदल 


वरिष्ठ विभागीय 
निरीक्षक 

सहाय्यक 
( अनुज्ञापन ) आयुक्त 


| उपायुक्त 


१. योग्य प्रकारे ऑनलाईन निश्चित केलेली फी 
भरलेले अर्ज 
२. करारपत्र 
३. संघटनेचा मसुदा 
( Memorandum of 
Association ) 


( वाढ / कमी ) 


Կի 


फी नाही 


७ दिवस 


परिमंडळीय 


परवाना रद्द 
करणे 


१. ओळखपत्र 
३ . वैध 

मुळ अनुज्ञापन 


उपायुक्त 


वरिष्ठ विभागीय 
निरीक्षक सहाय्यक 
( अनुज्ञापन ) आयुक्त 
वरिष्ठ विभागीय . 
निरीक्षक 

सहाय्यक 
( अनुज्ञापन ) आयुक्त 


५८ 


७ दिवस 


परिमंडळीय 


उपायुक्त 


कालबाह्य १. योग्य प्रकारे ऑनलाईन व्यवसाय व साठेनुसार क्षेत्रफळ 
परवानासाठी भरलेले अर्ज 

किंवा एकूण किलोकिंवा लिटर 
नुतनीकरण 

नुसार महानगरपालिका स्तरावर 
सूचना 

निश्चित केलेले दर 


मुंबई, 
दिनांक २४ जानेवारी २०१ ९ . 


अजोय मेहता, 
महानगरपालिका आयुक्त . 


भाग दोन ( संकीर्ण) -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, 
गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६ , २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 


Serial No. M - 18252 


Notice 


TITAN COMPANY LIMITED 


3 , SIPCOT, Industrial Complex , HOSUR 635126 , Tamil Nadu 
Notice is hereby given that the certificate for the undermentioned Securities of the Company has 
been lost/mislaid and the Holder of the said Securities/Applicant have applied to the company to issue 
Duplicate Certificate . 

Any person who has a Claim in respect of the said Securities should lodge such Claim with the 
Company at its Registered Office within 15 days from this date , else the Company will proceed to issue 
Duplicate Certificate without further intimation . 


Name of the Holder : Minguel D Souza - Place : Goa . 
Kind of Securities and Face Value : Equity Shares/ Rs . 1,06,800 –Date : 3rd November 2018 . 
No. of Securities : 1,06,800 . 
Distinctive Numbers : 31943341 to 32050140 . 


Names of Holder/ Applicant, 

MINGUEL D SOUZA . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१ - फेब्रुवारी ६, २०१ ९ / माघ ११-१७, शके १९ ४० 
वसुली अधिकारी , समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 


स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा जप्ती 


आदेश 


क्रमांक ४७१/ २०१९ वि.व.अ. / म.स.का.क. १५६ / स्थावर मालमत्ता जप्त करणेसंबंधीचा आदेश श्री . ज्ञानेश्वर कोंडीबा गावडे/ सन 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०७ 
( १० ) व त्याखालील उप नियमान्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये, मी , श्रीकांत नंदकुमार झगडे, वसुली अधिकारी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम, १९ ६१ अन्वये समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.निरा , महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा नियम , १९ ६१ मधील नियम 
क्रमांक १०७ ( १० ) अन्वये आदेश देतो की , श्री . ज्ञानेश्वर कोंडीबा गावडे, मौजे वाल्हे, ता . पुरंदर , जि . पुणे यांचेकडील समता नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , निरा , ता . पुरंदर , जि . पुणे चे कर्ज रक्कम रुपये ५५,८४२.०० ( अक्षरी रक्कम : पंचावन्न हजार आठशे बेचाळीस रुपये फक्त ) 
वसुली दाखला प्राप्त झाला असून दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासूनचे व्याज, दंडव्याज , नोटीस फी व सरचार्ज व शासकीय अधिभार शुल्क इत्यादी 
सर्व रक्कम वसुलीसाठी कर्जदार यांची ह्या आदेशांतर्गत परिशिष्टमध्ये नमूद केलेली मिळकत जप्त करण्यात आलेली आहे आणि हा आदेश 
दिल्यापासून पुढील आदेश होईपर्यंत त्या स्थावर मालमत्तेचे केलेले कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा स्वीकृत करण्यास किंवा बोजा निर्माण 
करण्यास अगर तारण देण्यास या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे . . 


जप्त केलेल्या स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 


मिळक्त 


नं.गट 


त्याचे नाव 


वसूली दाखला ज्या तारण गावाचे मिळक्त क्षेत्र चौ.फूट क्षेत्र आर 

स्थावर 
हुकूमनामा पक्षकाराविरुध्द देण्या - या नाव 

चतुःसिमा 
क्रमांकव दिनांक वसुली दाखला जमिन 

तालुका व क्रमांक 
देण्यात आला आहे | मालकाचे जिल्हा 

नाव 
ज्ञानेश्वर श्री . मौजे. वाल्हे | सि.स.नं क्षेत्र १३७.४ चौ.मीटर पैकी कर्जदार पुर्वेस 

कोंडीबा गावडे 
२७८/२०१८ ज्ञानेश्वर 

लिहुण देणार यांच्या मालकी | दक्षिणेस : 
केडीबा 
दिनांक 

पश्चिमेसः 
४२६ हिस्स्याचे संपुर्ण क्षेत्र 

उत्तरेस : 
१०/०८/२०१ 


१०१ / १२२८ / श्री 


ता पुरंदर 
जि.पुणे 


गावडे 


८ 


१०१ / १२२८ / श्री. 

ज्ञानेश्वर श्री . 

केंडीबा गावडे 
२७८/२०१८ 

ज्ञानेश्वर 
दिनांक 

मेंडीशा 

गावडे 
१०/०८/२०१ 


मौजे. वाल्हे ग्रामपचा क्षेत्र ३९/ ५ चौ.मी ६ खण दगड पुर्वेस 
ता पुरंदर यत विटा सिमेंट बांधकाम गरेंडल | दक्षिणेस : 
जि.पुणे मिलन पाणी बांधवाम लो.पत्रां आड 

पश्चिमेस: 
नंबर 

२८.६-१५-२-८५५ 
४२६/१ एकूण क्षेत्रफळ ४०.४३ चौ.मी पैकी 

लिहुन देणार यांच्या हिश्श्याचे 


उत्तरेसः 


चौ.फुट 


८ 


संपुर्ण क्षेत्र . 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ३१-फेब्रुवारी ६, २०१९ / माघ ११-१७, शके १ ९ ४० 
जर अवॉर्डप्रमाणे येणे रक्कम , व्याज, शासकीय अधिभार शुल्क व इतर खर्च इत्यादी होणारी एकूण रक्कम या आदेशाच्या तारखेपासून 
३० दिवसांचे आत समता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, निरा , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे यांचेकडे भरणा केला नाही तर उपरोक्त जप्त 
केलेल्या मिळकतीची रीतसर जाहीर लिलावाने विक्री करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश दिनांक १७ जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 


श्रीकांत नं . झगडे, 


वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व 

नियम , १९ ६१ अन्वये ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६ , २०१९ /माघ ११-१७, शके १९ ४० 


१७ 


राज्यकर सहआयुक्त ( मोठे करदाते कक्ष) १, मुंबई 


वस्तू व सेवाकर भवन, ३ रा मजला , ए-विंग , माझगाव, मुंबई ४०० ०१०. 

अधिसूचना 


[केंद्रीय विक्रीकर (मुंबई) नियम, १ ९५७ च्या नियम ४ अ पैकी पोट -नियम ( ७) याप्रमाणे] 

क्रमांक रासआ ( मोकक )१/ मुंबई / फ - नमुना / अवैध / २०१८-१९ / ब-२५२४ 
ज्याअर्थी, मेसर्स लाईफ स्टाईल इंटरनॅशनल प्रा . लि . टिन नं . 27650360382 व्ही/ सी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या आधारे केंद्रीय 
विक्रीकर कायदा , १९ ५६ ( ७४ चा १९ ५६ ) कलम ८ नुसार त्यांना खालीलप्रमाणे देण्यात आलेले “ फ नमुना, एकूण १२, त्यांचेकडून गहाळ 
झाले आहेत . त्याबाबतची जाहिरात व्यापाऱ्याने दिनांक ११ मार्च २०१८ रोजी डेक्कन हेराल्ड प्राज्यवाणी या वर्तमानपत्रांत दिलेली आहे . 


Serial No. 


Forms No. 


DATE 


Serial No. 


Forms No. 


DATE 


MH - 12/ 024831 


15th March 2013 


MH- 12/ 024867 


15th March 2013 


2 


MH- 12/ 024837 


15th March 2013 


7 
8 

9 


MH- 12/024873 


15th March 2013 


3 


MH- 12/ 024843 


15th March 2013 


MH- 12/ 076697 


4 


MH- 12/ 024849 


15th March 2013 


10 


MH- 12/ 076705 


8th July 2013 
8th July 2013 
8th July 2013 
8th July 2013 


5 


MH - 12/ 024854 


15th March 2013 


11 


MH - 12/ 076712 


6 


MH- 12/ 024860 


15th March 2013 


12 


MH- 12/ 076715 


त्याअर्थी, मी, ए. ए. चाहुरे , विक्रीकर सहआयुक्त ( मोठे करदाते कक्ष) १, मुंबई मध्यवर्ती विक्रीकर ( मुंबई ) नियम, १९ ५७ च्या नियम ४ अ 
पैकी पोट -नियम ( ७ ) अन्वये विहित केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , असे जाहीर करतो की , सदरहू १२ “ फ ” नमुने अवैध ठरविण्यात आले 
असून , रद्द करण्यात आलेले आहेत . 


ए. ए . चाहुरे , 
राज्यकर सहआयुक्त 

( मोठे करदाते कक्ष) १, 
वस्तू व सेवाकर विभाग , माझगाव , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती , 
गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ३१ -फेब्रुवारी ६ , २०१९ /माघ ११-१७, शके १९ ४० 


OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF STATE TAX 


(LARGE TAXPAYER UNIT ) 1 , MUMBAI 
GST Bhavan , 3rd Floor , A -Wing, Mazgaon , Mumbai 400 010 


NOTIFICATION 


[Under sub - rule ( 7 ) of Rule 4A of the Central Sales Tax (Bombay ) Rules, 1957] 


No. J. C. (LTU ) 1/Mumbai/F -Forms/Invalid / 2018-19 / B - 2524 


Whereas, it has been reported by M / s. Life Style International Pvt . Ltd. TIN 27650360382 
V /C that the 12 declarations, as referred to in sub -section ( 4 ) of section 8 of the Central Sales Tax 
Act , 1956 (LXXIV of 1959 ) in Form - F , as detailed below , issued to them has been lost by them . The 
advertisement was given in the news paper Deccan Herald and Prajavani, dated 11th March 
2018 . 


Serial No. 


Forms No. 


DATE 


Serial No. 


Forms No. 


DATE 


MH - 12 /024831 


15th March 2013 


7 


MH - 12 /024867 


15th March 2013 


2 


MH - 12 /024837 


15th March 2013 


00 


MH - 12 /024873 


15th March 2013 


3 


MH - 12 /024843 


15th March 2013 


9 


MH - 12 /076697 


4 


MH - 12 /024849 


15th March 2013 


10 


MH - 12 / 076705 


8th July 2013 
8th July 2013 
8th July 2013 
8th July 2013 


MH - 12 /024854 


15th March 2013 


11 


MH - 12 /076712 


5 

6 


MH - 12 /024860 


15th March 2013 


12 


MH - 12 /076715 


Therefore , I, A. A. Chahure, Joint Commissioner of State Tax (Large Taxpayer Unit - 1) Mumbai, 
in exercise of the powers vested in me under sub - rule ( 7 ) of rule 4A of Central Sales Tax (Bombay ) 
Rules , 1957, hereby declare that the said 12 declarations in Form - F are hereby treated as invalid 
and cancelled . 


A. A. CHAHURE , 
Joint Commissioner of State Tax 

Large Taxpayer Unit- 1, 
GST Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400 010 . 


Mumbai, 
Dated 20th November 2018 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY T/ C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : 1/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


